राज्यामध्ये “मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण 
अभियान” राबविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-माविम-२०२३/प्र.क्र.१००/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक-०१ ऑक्टोबर, २०२४. 
संदर्भ :-१. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.माविम-२०२३/प्र.क्र.१००/का-१०, दि.२०.९.२०२३ व 
दि.२१.९.२०२३. 
२.महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय .MWC-10011(11)/30/2023-DESk10 (Comp. 

No.670999), दि.०६.१०.२०२३. 


प्रस्तावना - 

महिलांच्या संदर्भात असणाऱ्या शासकीय योजना लोकाभिमुख करुन त्यांची अंमलबजावणी गतीमान 
करण्यासाठी राज्यामध्ये “मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान” राबविण्यास संदर्भाधीन क्र.२ येथील 
दि.६.१०.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये आदेश निर्गमित करण्यात आळे आहेत. सदर शासन निर्णयातील 
परिच्छेद क्र.(१५) (ऊ) येथे “जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२३-२४ अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला 
सशक्तीकरण अभियानाकरिता आवश्‍यकतेनुसार १% च्या मर्यादेत निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. याबाबतचे प्रस्ताव जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी जिल्हा नियोजन समितीस सादर 
करतील”, असे नमूद करण्यात आले आहे. तथापि, सदर झासन निर्णयानुसार राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये 
दि.०२ ऑक्टोबर, २०२३ ते दि.०१ ऑक्टोबर, २०२४ या कालावधीत “मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण 
अभियान” राबविण्याबाबत आदेशा निर्गमित करण्यात आले असल्यामुळे सन २०२४-२५ मध्ये जिल्हा वार्षिक 
योजना (सर्वसाधारण) मधून निधी खर्च करता येत नाही. त्यामुळे संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.०६.१०.२०२३ च्या 
शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दीपत्रक - 


संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.०६.१०.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.(१५) (ऊ) सुधारित 
करण्यात येत असून, सदर परिच्छेद “जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२३-२४ व २०२४-२५ अंतर्गत 
मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाकरिता आवश्‍यकतेनुसार १% च्या मर्यादेत निधी उपलब्ध करुन 
देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतचे प्रस्ताव जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी जिल्हा नियोजन 
समितीस सादर करतील.” 


असे वाचावे. 


२. तथापि, अभियान कालावधीमध्ये जिल्ह्यात एकदाच कार्यक्रम राबविण्यासाठी हा निधी खर्च करता 
येईल. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः माविम-२०२३/प्र.क्र.१००/का-१० 

३. सदर शुध्दीपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०२४१००११८२५०६३५३० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
V | L A S R A M D A S ०! VELOPMENT DEPARTMENT, 

2 

10032, 

st 

5 /AOB44101C838AE 

{A34F29FBFFOAEBE9D85C3DE3468C2, cn=VILAS RAMDAS 

THAKUR 

te: 2024.10. 30 


128e8dcaeed3f6fa70d9fd209e 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 
. मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
९. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
११. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
१३. मंत्रालयीन विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 
१४. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई, 
१५. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई, 
१६. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई /औरंगाबाद / नागपूर, 
१७. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
१८. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
१९. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई, 
२०. महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. सर्व विभागीय gad सर्व जिल्हाधिकारी, 
२२. आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे, 
२३. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा, मुंबई, 
२४. आयुक्‍त तथा संचाळक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई, 
२५. सर्व महानगरपालिका आयुक्त, 
२६. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
२७. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषदा, 
२८. सर्व सह सचिव /उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२९. निवड नस्ती/का-१०. 


०८ ww A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


